“कायम विनाअनुदान" तत्वावर परवानगी दिलेल्या 
व अनुदानास पात्र घोषित केलेल्या मान्यताप्राप्त 
खाजगी व स्वयंसेवी संस्थेच्या पार्थ सैनिकी शाळा, 
जालना या सैनिकी झाळेतील ५ अतिरीक्त 
तुकडयांवरील ८ शिक्षक पदांना रु. ८,१०,०००/- 
इतका निधी वितरीत करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : ईसैशा-२०१७/प्र.क्र.११७/एसएम-६, 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक :- १८ जानेवारी, २०२१ 


वाचा :- (9) शासन निर्णय, शाळेय शिक्षण व क्रीडा विभाग क्रमांक:-ईसैठा-१०९५/(२७८/९५)/माठि-७, 

दिनांक २६ सप्टेंबर, १९९५, 

(२) शासन निर्णय, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग क्रमांक:- ARTI २००९/५९९/०९/माशि-१, 
दिनांक २० जुले, २००९, 

(३) शासन निर्णय, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग क्रमांक:-माशाअ- २००९/५९९/०९/माशि-१, 
दिनांक १५ नोव्हेंबर, २०११, 

(४ शासन निर्णय,शाळेय शिक्षण व क्रीडा विभाग क्रमांक:- संकीर्ण-२०१२/प्र.क्र.१५०/१२/माशि-१, 
दिनांक १६ जुले, २०१३, 

(4) शासन निर्णय,शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग क्रमांक:- माशामु-१५१४/प्र.क्र.१८६/एमएम-४, 
दिनांक १९ ऑगस्ट,२०१४, 

(६) शासन निर्णय,शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग क्रमांक:- प्रामाअ-२०१८/ प्र.क्र.9३/एमएम-४, 
दिनांक ३० मे,२०१८, 

(७) शासन शुध्दीपत्र,शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग क्रमांक:- माशामु-१५१४/प्र.क्र.१८६/एमएम-४, 
दिनांक १७ मार्च,२०१८, 

(८) शासन निर्णय,झालळेय शिक्षण व क्रीडा विभाग क्रमांक:- ईसैजशा-२०१७/प्र.क्र.११७/एमएम-६, 
दिनांक २९ जून,२०२० 


प्रस्तावना :- 

राज्यातील जास्तीत जास्त विद्यार्थी राष्ट्रीय संरक्षण प्रबोधिनी (NDA) च्या स्पर्धात्मक परीक्षेत प्रविष्ट 
होऊन सैन्यदलात भरती व्हावेत व देशाची सेवा करावी व त्याचबरोबर शिस्तप्रिय, आत्मविश्वास पूर्ण सांघिक वृत्ती 
बाणवून, नेतृत्वभिमुख सैनिक शिक्षणाची सोय माध्यमिक स्तरावर उपलब्ध व्हावी यासाठी सक्षम व स्वयंसेवी 
संस्थांना राज्यात प्रत्येक जिल्हयात एक अशा सैनिकी शिक्षण देणा-या तीस शाळा सुरु करण्यास व या अनुषंगाने 
सन १९९६-९७ पासून १००% अनुदानावार सैनिकी शाळा सुरु करण्यास, शासन निर्णय, दिनांक २६ 
सप्टेंबर,१९९५ अन्वये मान्यता देण्यात आली आहे. 
१.२ राज्यातील कायम विना अनुदान तत्वावर मान्यता दिलेल्या व कायम शब्द वगळलेल्या शासन मान्यता 
प्राप्त खाजगी प्राथमिक व माध्यमिक शाळांच्या मूल्याकंना संदर्भात निकष संदर्भाधीन शासन निर्णय, दिनांक १५ 


शासन निर्णय क्रमांकः ईसैशा-२०१७/प्र.क्र.११७/एसएम-६ 


नोव्हेंबर, २०११ आणि दिनांक १६ जुले, २०१३ अन्वये विहित करण्यात आले आहेत. सदर निकष पूर्ण करणाऱ्या 
इ.६वी ते १० वी च्या ५ अतरिकित तुकडया याप्रमाणे मत्स्योदरी शिक्षण संस्था संचलित, पार्थ सैनिकी शाळा, 
जालना या शाळेतील अतिरीक्त ५ तुकडयांना अनुदानास पात्र घोषीत व या ५ तुकडयांवरील १० शिक्षक पदांना 
२० टक्के अनुदान शासन निर्णय दिनांक २९ जून, २०२० अन्वये मंजूर केळे आहे. सन २०२०-२१ या आर्थिक 
वर्षात डिसेंबर,२०२० च्या हिवाळी अधिवेहञानात पार्थ सैनिकी शाळा, जालना या शाळेमधील ८ कर्मचा-यांसाठी 
२०% अनुदान रु. ८,१०,०००/- इतक्या रकमेची पुरवणी मागणी सादर करण्यात आला होती. तथापि, वित्त 
विभागाने यावरील खर्च मंजूर अनुदानातून भागविण्याचे स्पष्ट केले असून त्यासाठी रु.१ हजार रकमेची 
लाक्षणिक पुरवणी मागणी मान्य केली आहे. त्यानुसार सदर शाळेतील ५ अतिरिक्‍त तुकडयांवरील ८ शिक्षक 
पदांना अनुदान देण्यासाठी रु. ८,१०,०००/- इतका निधी वितरीत करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 
राज्यातील कायम विना अनुदान तत्वावर मान्यता दिलेल्या व कायम शब्द वगळलेल्या शासन मान्यता 
प्राप्त खाजगी प्राथमिक व माध्यमिक झाळांच्या मूल्यांकना संदर्भात निकष पूर्ण करणाऱ्या इ.६वी ते १०वीच्या ५ 
अतिरिक्त तुकडयां याप्रमाणे मत्स्योदरी शिक्षण संस्था संचलित, पार्थ सैनिकी शाळा, जालना या शाळेतील 
अतिरीक्त ५ तुकडयांवरील ८ शिक्षक पदांना संदर्भ क्र. ८ येथील शासन निर्णयात नमुद केलेल्या अटी व 
MAA पूर्ततेच्या अधिन राहुन २० टक्के अनुदान उपलब्ध अर्थसंकल्पीय तरतूदीमधून रु. ८,१०,०००/- 
(रुपये आठ लाख दहा हजार Hae) इतका निधी सन २०२०-२१ या आर्थिक वर्षात वितरीत करण्यास याद्वारे 
मान्यता देण्यात येत आहे. 
२. सदरचा खर्च सन २०२०-२१ या आर्थिक वर्षात “मागणी क्रमांक ई-२, २२०२- (00)(03) सैनिक झाळांना 
सहाय्यक अनुदान, ३६ सहाय्यक अनुदाने (वेतन), (२२०२ ०५०२) या लेखाशीर्षातून खर्ची टाकण्यात येईल. सदर 
निधी वितरीत करण्यासाठी आयुक्त, शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांना “नियंत्रक अधिकारी” तसेच “अधिक्षक 
वेतन व भविष्य निर्वाह निधी पथक (माध्यमिक) / शिक्षणाधिकारी (माध्यमिक)” यांना “आहरण व संवितरण 
अधिकारी” घोषित करण्यात येत आहे, 
३. हा शासन निर्णय वित्त विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्र.१८/२०२१/व्यय ५, दिनांक ०७.०१.२०२१ 
अन्वये प्राप्त मान्यतेनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 
४. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्यांचा संकेताक २०२१०११८१४५३०९१८२१ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्टाचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by Imtiyaz Mushtaque Kazi 
IN: c= ment OF Mal 


| mM t | ya Z ह्यात T SHPARTMENT postalode 20005, 
Mushtaque Kazi: 


(इ. मु. काझी) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 


'9७0७७07९3765562724501075९856393146 


'=77a5297 48c5e7c1ba7a66e81c654ba3c492fdaSb29e 
.df4e, cn=Imtiyaz Mushtaque Kazi 


प्रति, 
१) मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 
२) मा.उपमुख्यमंत्री यांचे सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


झासन निर्णय क्रमांकः ईसैशा-२०१७/प्र.क्र.११७/एसएम-६ 


मा.मंत्री (शालेय शिक्षण) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय,मुंबई 
मा.राज्यमंत्री (शाळेय शिक्षण) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय,मुंबई 
मा.मुख्य सचिव यांचे सह सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

मा.प्रधान सचिव (शाळेय शिक्षण) यांचे स्वीय सहायक, मंत्राळय,मुंबई 
आयुक्त (शिक्षण) महाराष्ट्र राज्य, पुणे, 

शिक्षण संचालक (माध्यमिक व उच्च माध्यमिक) म. रा. पुणे, 

९) महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र १/२, मुंबई/नागपूर, 
महालेखापाल (लेखापरिक्षा) महाराष्ट्र १/२, मुंबई/नागपूर, 


3 
8 


) 
) 
) 
) 
) 
) 


) 
) 
) स्थानिक निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी, मुंबई, 
१३) विभागीय शिक्षण उपसंचालक, औरंगाबाद 
) शिक्षणाधिकारी (माध्यमिक) जिल्हा परिषद, जालना 
) 
) 


निवडनस्ती. 


महालेखापाल (स्थानिक निकाय लेखा परिक्षा व लेखा) महाराष्ट्र १/२, मुंबई/नागपूर, 


वित्त विभाग कार्यासन (व्यय ५) / नियोजन विभाग (कार्या.नियोजन १४७१) मंत्रालय, मुंबई 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


